RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ९ १ ( २ ) ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर ५ , २०२१ / आश्विन १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग ( विशा -१ अ ) 


२ रा मजला , मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) 


मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


अधिसूचना 


लोकप्रतिनिधीत्त्व अधिनियम , १ ९ ५१ . 


क्रमांक संकीर्ण -१०२१ / ५६१ / प्र.क्र .२०२ / विशा -१ अ.- लोकप्रतिनिधीत्त्व अधिनियम , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा ४३ ) यांच्या कलम २८ - अ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन खालील पोलीस अधिकाऱ्यांना दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी होणाऱ्या 
९ ० - देगलूर विधानसभा मतदार संघ पोट - निवडणूक घेण्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सदर निवडणूकीचा निकाल 
घोषित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीकरिता उक्त निवडणूक पार पाडण्याकरिता याद्वारे पदनिर्देशित करीत आहे व तद्नुसार असे 
अधिकारी त्या कालावधीमध्ये निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण , अधिक्षण आणि अनुशासन यांच्या अधीन असतील 


१. पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , 


२. अप्पर पोलीस महासंचालक ( कायदा व सुव्यवस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( कायदा व सुव्यवस्था ) , पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय , 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक , नांदेड परिक्षेत्र , 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक , नांदेड , 
६. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक , नांदेड , 
७. ९ ० - देगलूर विधानसभा मतदारसंघातील पोलीस उप अधीक्षक / उप विभागीय पोलीस अधिकारी , 


भाग चार - अ - १६८-१ 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ५ , २०२१ / आश्विन १३ , शके १ ९ ४३ 


८. ९ ० - देगलूर विधानसभा मतदारसंघांतील सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , पोलीस निरीक्षक , सहाय्यक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उप 

निरीक्षक , सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक , 


९ . ९ ० - देगलूर विधानसभा मतदारसंघांतील सर्व पोलीस हवालदार , नाईक आणि शिपाई , 
१०. कोणत्याही नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या त्यावेळी राज्याकडे नेमून दिलेल्या कोणत्याही पोलीस दलाचा सदस्य असलेला व ज्यांना 

निवडणूक विषयक काम सोपविलेला कोणताही अन्य पोलीस अधिकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय खेडेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर ५ , २०२१ / आश्विन १३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


m 


HOME DEPARTMENT ( Special - 1A ) 
2nd Floor , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th October 2021 . 


NOTIFICATION 


REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT , 1951 . 

No.MIS - 1021 / 561 / C.R.202 / SPL - 1A.— In exercise of the powers conferred by section 28A of the 
Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ) , the Government of Maharashtra hereby 
designates , the following Police Officers for the period commencing on and from the date of 
notification calling for the Bye - Election from the 90 - Deglur Assembly Constituency scheduled to be 
held on the 30th October 2021 , ending with date of declaration of the results of such election and 
accordingly , such officers shall , during that period , be subject to the control , superintendence and 
discipline of the Election Commission of India , namely : 

1 ) The Director General of Police , Maharashtra State , 
2 ) The Additional Director General ( Law and Order ) , Maharashtra State , 
3 ) Special Inspector General of Police ( Law and Order ) , Office of The Director General 

of Police , Maharashtra State , 
4 ) Special Inspector General of Police , Nanded Range , 
5 ) District Superintendent of Police , Nanded , 
6 ) Additional Superintendent of Police , Nanded , 
7 ) Deputy Superintendent of Police / Sub - Divisional Police Officer , 

90 - Deglur Assembly Constituency , 
8 ) All Senior Inspectors of Police , Inspectors of Police , Assistant Inspectors of Police , Sub 

Inspectors of Police , Assistant Sub- Inspectors of Police in the 90 - Deglur Assembly 

Constituency , 
9 All Police Head Constables , Naiks and Constables ( including Home Guards , 

ex - serviceman , etc. ) , in the 90 - Deglur Assembly Constituency , 
10 ) Any other Police Officer , who is a member of any Police force by whatever name it 

called , deployed for Election work for the time being in the 90 - Deglur Assembly 
Constituency . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KHEDEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


